वाचा :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत (05) 
राष्ट्रीय आयुष अभियानाकरीता निधी 
वितरीत करणेबाबत. 

राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष (२२१०एफ ९९९) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २१ ऑक्टोबर, 2022. 


१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 

२) आदिवासी विकास विभाग अनौसं.क्र.क्र.अनौस-१८४/कार्या-६, दि.२०.७.२०२२. 

३) आदिवासी विकास विभाग पुनर्विनियोजन ज्ञापन क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.५/कार्या-६, 
दि.२१.१०.२०२२. 

४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नस्ती क्र.बियुडी-१३२१/प्र.क्र. १७/आरोग्य-७. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात 


येत असलेल्या केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आयुष अभियान योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीकरीता प्रलंबित 
असलेला समरुप राज्य हिस्सा रु.२०६.९३ लाख इतका निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे वितरीत करण्याचा 


प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये प्रात झाला आहे. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून निधी वितरीत करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य या मुख्य लेखाशीर्षाखाली राष्ट्रीय आयुष अभियान या योजनेंतर्गत समरुप राज्य हिस्सा 


रु.२०६.९३ लाख इतका निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून 
खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
योजनेचे नाव | लेखाशीर्ष व बाब सन २०२२-२३ । यापूर्वी सदर शासन 
राज्य हिस्सा मधील वितरीत | निर्णयाद्वारे वितरीत 
अर्थसंकल्पित | तरतूद करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
1 १ | २ ३ a ai 4 द 
राष्ट्रीय आयुष | २२१० एफ ९९९ । ३१- सहायक ३७२.५६ १६५.६३ २०६.९३ 
अभियान (राज्य हिस्सा अनुदाने 
४० टक्के) (वेतनेतर) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.२०६.९३ लाख (अक्षरी रुपये दोन कोटी सहा लाख त्र्याण्णव हजार 
wad) इतका निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी कोषागारातून थेट SNA 
खात्यावर वर्ग करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन आदेशातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला 
आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात 
आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
तसेच अनौपचारिक संदर्भ क्र.८६५/व्यय-१४, दि.१४.१०.२०२२ अन्वये दिलेल्या मंजुरीस अधीन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०२०१७४६०८५६२४ असा आहे. सदर आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार FATT, «pany 


KISANRAO 


PAWA ee 
(किरण कि. पवर] 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


RA, Ou=TRIBAL 


100032, 


प्रत, 
१) मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
६) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
) 

) 
) 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 


१०अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

११)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२) वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-७, मंत्रालय, मुंबई 

१४) कार्यासन अधिकारी (का-८ ), आदिवासी विकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१५) निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


